महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि २०१७/(प्र.क्र.१३६/२०१७)/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २९ एप्रिल, २०२१ 


संदर्भ :- १) सामान्य प्रशासन विभाग समक्रमांकाचे शासन आदेश दि.०९/०१/२०१८ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग समक्रमांकाचे शासन आदेश दि.१६/०३/२०२० 
३) सचिव, शुल्क नियामक प्राधिकरण, मुंबई यांचे पत्र क्र.शुनिप्रा/३९२/२०२१ 
दि.३१/०३/२०२१ 


TERT 
श्री. मिलिंद aura, अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग यांची संदर्भाधीन क्र.१ च्या 
आदेशान्वये, अवर सचिव, शुल्क नियामक प्राधिकरण, बांद्रा, मुंबई या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात 
आली होती. तद्नंतर संदर्भाधीन क्र.२ च्या आदेशान्वये सदर प्रतिनियुक्‍तीस मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. आता, संदर्भ क्र.३ येथील पत्रान्वये शुल्क नियामक प्राधिकरण, मुंबई यांनी श्री. मिलिंद arora, अवर 
सचिव यांच्या सेवा प्रत्यावर्तीत केल्या असून त्यांना मंत्रालयातील अवर सचिव पदावर रुजू होण्यासाठी 
दि.३१/०३/२०२१ (4.4) पासून कार्यमुक्त केले आहे. 

३. श्री. मिलिंद arora, अवर सचिव यांची प्रतिनियुक्‍तीवरुन प्रत्यावर्तनानंतरची पदस्थापना अन्न, नागरी 
पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागात अवर सचिवाच्या रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 

४. श्री. मिलिंद arora, अवर सचिव यांचा दिनांक ०१/०४/२०२१ (म.पू.) ते आदेशाच्या दिनांका पर्यंतचा 
सक्तीचा प्रतिक्षाधीन कालावधी मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सक्तीचा प्रतीक्षाधीन कालावधी मंजूर 
करण्याची कार्यवाही FATA. (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम १९८१ च्या नियम ९ (१४) (एफ) नुसार व शासन 
निर्णय वित्त विभाग, दि.०२/०६/२००३ मधील तरतूदी नुसार अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने 
करावी. 


५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४२९१७२०३७७४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Gajanan Bhimrao 
Gurav 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत 

१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
२. अ.मु.स.(सेवा),सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 


शासन sear क्रमांकः प्रतिनि २०१७/(प्र.क्र.१३६/२०१७)/का.१४ 


४. A/a सचिव/सचिव, महिला व बाळ विकास विभाग/ उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग / अन्न, 
नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२, 

५. सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना), महिला व बाल विकास विभाग/ उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग / अन्न, 
नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२, 

६. अध्यक्ष, शुल्क नियामक प्राधिकरण, बांद्रा, मुंबई 

७. श्री. मिलिंद शोणॉय, अवर सचिव, 

८. निवडनस्ती कार्यासन-१४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


